दि.१.१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या 
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना 
केंद्र शासनाच्या दि. ४.८.२०१६ व 
दि.१२.५.२०१७ च्या कार्यालयीन 
ज्ञापनानुसार निवृत्तीवेतन व कुटुंब 
निवृत्तीवेतन सुधारीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ५११८/१५०/प्र.क्र.१०/का.४ 


संदर्भ - 
१) प्रबंधक (मुळ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १६ जुले, २०१८ 


शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे Wa W.P/A/sth 


18५.28//185.10098/२०१८/१४२.दिनांक १३.४.२०१८ 


२) भारत सरकार, कायदा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. .९०..-११०१६/२/२०१८१५७.), 
दिनांक १२.४.२०१८. 


३) केंद्र शासनाच्या 


कार्मिक, लोकतक्रारी तथा निवृत्तीवेतन मंत्रालय, निवृत्तीवेतन व 


निवृत्तीवेतनधारक 
दि.४.८.२०१६ 


कल्याण विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.३८/३७/२०१६२&>॥५७), 


४ केंद्र शासनाच्या 


कार्मिक, लोकतक्रारी तथा निवृत्तीवेतन मंत्रालय, निवृत्तीवेतन व 


निवृत्तीवेतनधारक 
वि: ळरापह 


कल्याण विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन .32/30/209§-P&PW(A), 


५) केंद्र शासनाच्या 


कार्मिक, लोकतक्रारी तथा निवृत्तीवेतन मंत्रालय, निवृत्तीवेतन व 


निवृत्तीवेतनधारक 
दि.१२.५.२०१७. 


प्रस्तावना - 


कल्याण विभागाचे कार्यालयीन ज्ञापन .32/30/209§-P&PW(A), 


केंद्र शासनाच्या विधि व न्याय मंत्रालयाच्या दिनांक २७.१.२०१८ च्या राजपत्रानुसार सर्वोच्च व 


उच्च न्यायालयातील मा.न्यायमुर्तीचे वेतन तसेच दिनांक १.१.२०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या 


न्यायमूतींचे निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन दिनांक १.१.२०१६ पासून ७ व्या वेतन आयोगातील 


तरतुदीनुसार सुधारीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत न्यायमुर्तीचे वेतन 


/ सेवानिवृत्त न्यायमुतींचे निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतन या विभागाच्या शासन निर्णय समक्रमांक, 
दिनांक २७.२.२०१८ अन्वये सुधारीत करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ५११८/१५०/प्र.क्र.१०/का.४ 


त्याच धर्तीवर, दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील 
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीचे निवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन ७ व्या आयोगानुसार सुधारीत करण्याबाबत 
केंद्र शासनाच्या दिनांक ४.८.२०१६ व दिनांक १२.५.२०१७ च्या ज्ञापनामध्ये विहित केलेल्या तरतूदी लागू 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय - 

दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीचे 
निवृत्ती वेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन ७ व्या आयोगानुसार सुधारीत करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या दिनांक 
४.८.२०१६ व दिनांक 92.4.2099 च्या ज्ञापनामध्ये विहित केलेल्या तरतूदी या आदेशान्वये लागू 
करण्यात येत आहेत. 
२. दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमुर्तींचे 
निवृत्ती वेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतन सुधारीत करताना खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 

१) दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्ती 
वेतनधारकांचे, ते सेवानिवृत्त / दिवंगत झालेल्या दिनांकास घेत असलेल्या वेतनश्रेणीतील वेतन विचारात 
घेऊन ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मेंट्रीक्समध्ये मानीवरित्या वेतननिश्चिती (Notional Pay Fixation) 
संबंधित कार्यालय प्रमुखाने करावयाचे आहे. दिनांक १.१.२०१६ पासून त्या मानीव वेतनाच्या ५०% रक्‍कम 
हे सुधारीत निवृत्ती वेतन तर ३०% रक्कम हे सुधारीत कुटुंब निवृत्तीवेतन असेल. या परिगणनेनुसार 
येणारी सुधारीत निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतनाची रक्‍कम पुढील १ रुपयाच्या पूर्णांकात घ्यावयाची 
आहे. 


२ दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीची, केद्र शासनाच्या दिनांक ४.८.२०१६ च्या ज्ञापनानुसार सुधारीत केळेली व 
थकबाकीसह प्रदान केलेली निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतनाची रक्‍कम आणि केंद्र शासनाच्या दिनांक 
१२.५.२०१७ च्या ज्ञापनातील पध्दतीनुसार परिगणीत होणारी रक्‍कम, यापैकी अधिक असणारे निवृत्ती 
वेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन हेच दिनांक १.१.२०१६ पासूनचे सुधारीत निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन 
समजण्यात येईल. 

३) दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी केलेल्या मानीव वेतन निश्चितीनुसार दिनांक १.१.२०१६ 
पूर्वीच्या कालावधीकरीता कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय राहणार नाही. मात्र दिनांक १.१.२०१६ पासून 
पुढील कालावधीकरीता निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन सुधारणेपोटी येणाऱ्या थकबाकीची रक्‍कम 
निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकास एकरकमी प्रदान करावयाची आहे. 

४ यासंदर्भात खालीलप्रमाणे कामकाजाचे टप्पे व जबाबदारी विहित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ५११८/१५०/प्र.क्र.१०/का.४ 


अ.क्र. | कामकाजाचा टप्पा जबाबदारी सबंधित कार्यालयाने करावयाची 

कार्यवाही 

। निवृत्ती वेतन / कुटुंब अधिदान व अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / 
निवृत्तीवेतन धारकांची ळेखाधिकारी, मुंबई / | सबंधित जिल्हा कोषागार 
अद्ययावत माहिती एकत्रित | सबंधित जिल्हा अधिकारी यांनी सबंधित विभाग 
करणे. कोषागार अधिकारी | wins ही माहिती आदेशाच्या 

दिनांका पासून १५ दिवसात 
पाठवावी. 

२ | दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी । प्रबंधक, उच्च संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्राप्त माहिती 
सेवानिवृत्त झालेल्या मुंबई | न्यायालय, मुंबई/  । आधारे दिनांक १.१.२०१६ पूर्वी 
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर /औरंगाबाद. । सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतन / 
सेवानिवृत्त न्यायमुर्तीची कुटुंब निवृत्तीवेतन धारकांची मानीव 
मानीव वेतन निश्चिती करुन वेतन निश्चिती करुन दिनांक 
दिनांक १.१.२०१६ पासून १.१.२०१६ पासून सुधारीत निवृत्ती 
निवृत्ती वेतन / कुटुंब वेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतनाचा 
निवृत्तीवेतन सुधारीत करणे. प्रस्ताव महालेखापाल 

कार्यालयाकडे पाठविणे. 

३. | सुधारीत निवृत्ती वेतन महालेखापाल उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून 
/कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रदान | कार्यालय, मुंबई / प्राप्त प्रस्तावाची छाननी करुन 
आदेश संबंधित अधिदान । नागपूर सुधारीत निवृत्ती वेतन / कुटुंब 
ळेखाधिकारी / जिल्हा निवृत्तीवेतन आदेश यथास्थिती 
कोषागार अधिकारी अधिदान लेखाधिकारी / जिल्हा 
यांचेकडे व उच्च न्यायालय कोषागार अधिकारी तसेच संबंधित 
प्रशासनाकडे पाठविणे. प्रशासकीय कार्यालयास पाठविणे. 

४. । सुधारीत निवृतीवेतन/ | attend महालेखापाल कार्यालयाकडून 
कुटुंब निवृत्तीवेतन , दिनांक | लेखाधिकारी, मुंबई / | प्राप्त सुधारीत निवृत्तीवेतन / कुटुंब 
१.१.२०१६ पासून च्या सबंधित जिल्हा निवृत्तीवेतन आदेझानुसार 
थकबाकीसह प्रदान करणे. | कोषागार अधिकारी | निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन 

दिनांक १.१.२०१६ पासून च्या 
थकबाकीसह प्रदान करणे व 


सबंधित प्रशासकीय कार्यालयास 
कळविणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ५११८/१५०/प्र.क्र.१०/का.४ 


३. याबाबत होणारा खर्च ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतो, त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानतून भागविण्यात यावा. 


४. हे ओदडा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १६७०/सेवा-४, दि.२.७.२०१८ अन्वये 


प्राप्त झालेल्या सहमतीने तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१६१५३२५३५३१२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


= Digitally signed by Sanjeev R Keluskar 

a Nn e 0 V DN: c=IN, o=Governmen’ it Of Maharashtra, ou=Law and 
Judiciary Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f83 

Ke | U S ka [ cba41836833b60c93758c804, cn=Sanjeev २ Keluskar 
Date: 2018.07.16 15:33:27 +05'30' 
(संजीव केळुसकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

. प्रबंधक (मुळ शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई 

. प्रबंधक (अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुंबई 

. प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), उच्च न्यायालय, मुंबई 

. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर, नागपूर 

. प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद, औरंगाबाद 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र एक / दोन, मुंबई / नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर /औरंगाबाद. 
११. वित्त विभाग, व्यय ५ मंत्रालय, मुंबई. 

१२. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३/२४. 

१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


